आदिवासी विकास विभागातील संचालक rt व 
लेखा) यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी वाहन 
चालकाच्या सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक वाहन-२०२१/प्र.क्र.१४१/का.१ 
ई ऑफिस क्रमांक €-७३९५४८- MTD-29083/3/2028 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१५ मे, २०२४ 


वाचा -: 

१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, दि. 
२४/०२/२०२२ 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वाहन-२०२१/प्र.क्र. १४१/का.०१, दिनांक 
२०.०७.२०२२ 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०२२/ प्र.क्र. १४५/ का.१, दि. 
१५.०२.२०२२ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०२३/ प्र.क्र. ४६/ का.१, दि. 
१८.०९.२०२२ 


o~ 
— 
~~ 


वित्त विभागाचे क्रमांक पदनि-२०२४/प्र.क्र.३/आपुक, दिनांक 92.02.2028 रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना -: 

आदिवासी विकास विभागातील संचालक (अर्थ व लेखा) यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन वाहन खरेदी करण्यास विभागाच्या 
दि.२०.०७.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक (अर्थ 
व लेखा) याच्या वाहनासाठी वाहन चालकाच्या सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 

आदिवासी विकास विभागातील संचालक (अर्थ व लेखा) यांच्या कार्यालयीन वापरासाठीच्या 
वाहनासाठी एक वाहन चालक बाह्यमस्रोताद्वारे घेण्यास मा.अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि. व सचिव (व्यय), 
वित्त विभाग यांच्या उपसमितीने दि.२३.०१.२०२४ रोजीच्या बैठकित मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. ५ च्या दिनांक १२.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये निर्गमित केलेल्या 
इतिवृत्तास अनुसरुन, आदिवासी विकास विभागातील संचालक (अर्थ व लेखा) यांच्या कार्यालयीन 
वापरासाठी वाहन चालकाच्या सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२१/प्र.क्र.१४१/का.१ 


२. या बाबींवर होणारा खर्च मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं / 
१५८/आ.पु.क., दिनांक १३.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५१५११२८३७१६२४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHAILA RAVINDRA 
MITHBAVKAR 


(शैळा मिठबावकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत -: 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


“(2 


x x 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


xn 


9 
८ 


vo 


१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१५/आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


